वाचा - 


(9) 


सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरीता 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी २२१० जी ८८८ (SCP) 
या लेखाशिर्षाखाली राज्य हिस्स्यापोटी 
(४०%) निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२०/प्र.क्र. ११४/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, 
मंत्रालय, एल.टी. मार्ग, मुंबई 
तारीख: २६मार्च, २०२१. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२०. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२०. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रजयो-२०२०/प्र.क्र.८४/आरोग्य-६ दिनांक 
०७ जुले, २०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रजयो-२०२०/प्र.क्र.११४/आरोग्य-६ दिनांक 
२३ नाव्हेंबर, २०२०. 

राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक: राआहसो/लेखा/प्रअ /६५५२-अ /१६६० 
/२०२०, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२० चे पत्र. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२० /प्र.क्र. ०२ 
/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक १६ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना - 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 


योजनेशी संळग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना केंद्र 


व राज्य शासनाच्या सहभागातून राज्यात राबविण्यात येत असून यामध्ये केंद्र शासनाचा ६०% व राज्य 
शासनाचा ४०% आर्थिक सहभाग आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सदर योजनेसाठी २२१० जी 
८८८ (राज्य हिस्सा Yo टक्के) या लेखाशिर्षाखाली रू. १०,५०,००,०००/- व सप्टेंबर, २०२० मध्ये 
पुरवणी मागणीद्वारे रू. २२.२५ कोटी असा एकूण रू. ३२.७५ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 


आला आहे. सदर निधीपैकी संदर्भ ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रू. १६.३७ कोटी इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२०/प्र.क्र. ११४ /आरोग्य-६, दिनांक २६ मार्च, २०२१ 


निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी ०१ जानेवारी, २०२१ ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरीता राज्य हिस्स्यापोटी 
३१, सहायक अनुदाने या उद्दिष्टाकरिता रू. ७,७६,४५,१६८/- ( अक्षरी रुपये सात कोटी शाहात्तर लक्ष 
पंचेचाळीस हजार VHal अडुसष्ट फक्त) Escrow Account मध्ये वर्ग करण्यासाठी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्यापैकी (४० टक्के) रक्‍कम 
रू. ७,७६,४५,१६८/- ( अक्षरी रुपये सात कोटी sere लक्ष पंचेचाळीस हजार एकशे अडुसष्ट 
फक्‍्त)एवढा Gare निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 


३. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसंकल्प-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० 
सोबतच्या परिशिष्टामधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या 
Escrow Account मध्ये जमा झाल्यानंतर सदर निधी योजनेच्या लाभार्थ्याच्या विमा हप्त्यापोटी विमा 
कंपनीस अदा करण्यात येणार आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

४. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमातर्गत योजना, (०१) (०४-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(कार्यक्रम) २२१० जी ८८८, २०, इतर प्रशासकीय खर्च, ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


प. सदरील खर्च हा सशर्त असून केलेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व योजनेच्या प्रगतीचा 
अहवाल केंद्र व राज्य शासनास विहित प्रपत्रात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वेळोवेळी 
पाठविण्यात यावा. तसेच सदरील निधी हा सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०२०/प्र.क्र. ११४ /आरोग्य-६, दिनांक २६ मार्च, २०२१ 


प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


६. अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय विभागाच्या दिनांक १६.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 
७. सदर शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १६.०३.२०२१ 
च्या शासन निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र. ६८/व्यय-१४ दिनांक १२.०२.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१०५७४७६२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
S 1 b h a ५ h ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb25 


N | V [| Uu t | G a d g e a73a3ba8647d94e4c83579e877eeaa6372e, 


cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2021.03.26 12:02:34 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
3. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 
६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.कक्ष अधिकारी (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


